RNI No. MAHBIL /2009 /35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक ४८ ] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०१५-जानेवारी ६, २०१६ / पौष १० - १६ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे १६ ,किंमत : रुपये १४. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Office Order 
No. Admn ./ 2552/2015 . — Smt. S . A . Kanshide , 
Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Kankavli is granted 
Earned Leave for 3 days from 5th October 2015 
to 7th October 2015 and permission granted to 
leave Headquarter from 5th October 2015 O . H . 
to 8th October 2015 B . O . H . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt. S . A . Kanshide , is 
reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Kankavli . 

Certified that , under note 2 below rule 39 of 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rule , 1981, 
Smt. S . A . Kanshide, would have been 
continued to an officiate as Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate, First Class , 
Kankavli, had she not proceeded on leave as 
above . 

During the abovesaid leave period of 
Smt. S . A . Kanshide , Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class, 


Kankavli , the charge of the Court of Civil Judge 
( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class , Kankavli from 5th October 2015 
O . H . to 8th October 2015 B . O . H . shall remain 
with Shri K . K . Mane, Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class , 
Deogad . 

The Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Kankavli, is 
directed to hand over the charge of her Court 
to the Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Deogad . 
The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Kankavli, is also 
directed to submit joining report to this office , 
in view of provisions contained in para 571 of 
Chapter XXX of Civil Manual. 

Contents of this order be communicated to 
the officers concerned . 


SUNIL K . KOTWAL , 

Principal District and 
Sindhudurg , 

Sessions Judge , 
dated the 5th October 2015 . Sindhudurg . 


ATT Top ( . fa .q.) — 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०१५ - जानेवारी ६, २०१६ / पौष १० - १६ , शके १९३७ 


कार्यकारी अभियंता, दक्षिण रत्नागिरी खारभूमी विकास विभाग, कुवारबाव रत्नागिरी यांजकडून 
क्रमांक दरखाभूविविर/ रेशा / २५०२ / २०१४. - महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र खारभूमी विकास कायदा , १९७९ मधील कलम ७ उप -कलम (१ ) 
नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून कार्यकारी अभियंता, दक्षिण रत्नागिरी खारभूमी विकास विभाग, कवारबाव रत्नागिरी यांनी 
मौजे वाडापाल्ये, ता . राजापूर, जि . रत्नागिरी येथील खारभूमी विकास योजना तयार केली असून ती उपरोक्त कायद्याच्या कलम ६ उप - कलम (२ ) 
अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

योजनेचा मसुदा ( ड्राफ्ट स्किम ) 
( १) योजनेचे नाव. - वाडापाल्ये, खारभूमी योजना, ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी . 
( २) योजनेचा उद्देश की , यामुळे पुनःप्रापित क्षेत्राचा फायदा करून घेता येईल. - शेतीसाठी . 
( ३) योजनेचा उद्देश. - खाजण क्षेत्र शेतीसाठी लागवडीखाली आणण्याकरिता. 
४ ( अ) योजनेचे अंदाजित पुनःस्थापित होणारे एकूण क्षेत्र. - ज्यांचा अंतर्भाव परिमाणित क्षेत्रात होईल . 
अ . क्र . गावाचे नाव खाजगी जमीन क्षेत्र 

सरकारी जमीन एकूण क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


m 


खाजणतड नाणार 


५. १९७ 


० .०७० 


५ . २६७ 


w 


वाडापाल्ये , 


१३ . ७८४ 


० . ००० 


१३. ७८४ 


w 


नाणार 


१. ६३० 


० .००० 


१ . ६३० 


० . ०७० 


२० . ६८१ 


एकूण . . २० . ६११ 
( ४ ) ( ब ) योजनेअंतर्गत खाजण जमीन क्षेत्राचे सर्व्हे नंबर . 


सर्वे नंबर 


खाजगी क्षेत्र 


सरकारी क्षेत्र 


( २ ) 


हे . आर 


हे . आर 


खाजणतड नाणार 


१ . ४२९ 


&smx5 


१.०५१ 
० . ०८६ 
१. ५३८ 
१. ०९३ 


० .०७ 


वाडापाल्ये 


oromx5wouaoaw 


० . २२७ 
० . ३१४ 
० . ८४७ 
० .५७४ 
१. ३३७ 
१. ३४६ 
०. २२५ 
०. ५८७ 
० . ६०९ 
१ . २९० 
० .१७२ 
० . ४३७ 
१. ३८३ 
० . ७३० 


in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०१५ - जानेवारी ६, २०१६/ पौष १० - १६, शके १९३७ ३ 


हे . आर 


• • • • • . 


हे . आर 
०.१५० 
०. २२० 
० . १२० 
० . ५८६ 
२ .६३० 


Y 


• • • • • 


४३ 
४६ 
नाणार 
२३३ 


१ . ६३० 


एकूण सरकारी क्षेत्र ( प्रा . शाळा. ) . . ०. ०७० एकूण खाजगी क्षेत्र . . २०. ६११ 

योजनेचे एकूण क्षेत्र . . २० .६८१ 
( ५ ) योजनेमुळे पुनःप्रापित होणाऱ्या क्षेत्राचा नकाशा. — सदरचा नकाशा संबंधित लाभधारक शेतकऱ्याच्या अवलोकनार्थ तहसीलदार , 
राजापूर यांचे कार्यालयात ठेवण्यात आला आहे. 

( ६ ) लाभधारक शेतकऱ्यांची नावे. 


विभाग : दक्षिण रत्नागिरी खारभूमी विकास विभाग, कुवारबाव रत्नागिरी 

कामाचे नाव : वाडापाल्ये खारभूमी योजना , ता. राजापूर , जि . रत्नागिरी 
अधिसूचना प्रस्तावांसाठी लागणारी लाभार्थीनिहाय क्षेत्र दर्शविणारी यादी 
पोट -हिस्सा खातेदरांचेनाव 

क्षेत्र पोट खराबा 
नंबर 


अनुक्रमांक गावाचे नाव 

व सर्व्हे नंबर 


शेरा 


क्षेत्र + 
पोट खराबा 
एकूण क्षेत्र 

(७ ) 
हे. आर 


(१) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


(८ ) 


( ५) 
हे . आर 


(६ ) 
हे. आर 


( १ ) खाजणतड नाणार 


م 


० . ४१८ 


० . ४१८ 


० . ००० 
० . ००० 


م 


० . १८१ 


م 


० . १८१ 
० .१७४ 
० . ०८३ 


० . ००० 


० .१७४ 


م 


० .००० 


.AGm<tuww 


مر 


arsmx5w9va 


गणेश रामचंद्र घाटे व १ 
यशवंत बाळकृष्ण घाटे व ६ 
केशव गोंविद घाटे 
बाळकृष्ण दत्तात्रय घाटे व ४ 
शरद गणेश घाटे व ३ 
केशव गोंविद घाटे 
शंकर रंगनाथ घाटे 
जयश्री यशवंत वेलणकर व ४ 
अच्युत भालचंद्र घाटे व ६ 


० . ०८३ 
० .०८६ 


० . ०८६ 


० . ००० 


مر 


० .००० 


مر 


०. ००० 


० .०७८ 
० .०७८ 
० . १६४ 
०.१६७ 


० .०७८ 
० .०७८ 
० . १६४ 
० . १६७ 


مر 


० . ००० 
० . ००० 


مر 


१ . ४२९ 


به 


or 


० . ००० 


० . ०९४ 
० . १०१ 


० .०९४ 
० . १०१ 


s 


به 


० .००० 


m 


X 


به 


० .०७३ 


० . ००० 


० .०७३ 


गणेश रामचंद्र घाटे व १ 
लक्ष्मी मनोहर गगनग्रास व ९ 
जयश्री यशवंत वेलणकर व ४ 
रमेश अच्युत घाटे व ६ 
रमेश अच्युत घाटे व ४ 
गोंविद केशव घाटे 


به 


x 


० .००० 


به 


o 


० . ०५८ 
०. ०३८ 
० . ३४६ 


० .००० 


० .०५८ 
० . ०३८ 
० . ३८६ 


X 


به 


w 


० . ०४० 


भाग एक ( को . वि . पु.) - १अ 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३१ , २०१५ - जानेवारी ६, २०१६/ पौष १०- १६, शके १९३७ 


(१) 


( २) 


(३) 


( ४ ) 


(८) । 


(५) 
हे . आर 


(६ ) 
हे . आर 


( ७) 
हे. आर 


( १) खाजणतड नाणार - चालू 


० 


रमेश अच्युत घाटे व ४ 


० . २७१ 


० .०३० 


० . ३०१ 


१. ०५१ 


0 


दामोदर गुंडो घाटे व ५ 


० .०८६ 


० . ००० 


० .०८६ 


० . ०८६ 


< 


० . ००० 


< 


० . ००० 


< 


० . ४७१ 
० .१९७ 
० . २७८ 
० . १६२ 


० .००० 


< 


arsmxowa 


दामोदर गुंडो घाटे व ५ 
रमेश अच्युत घाटे व ६ 
जयश्री यशवंत वेलणकर व ४ । 
बाळकृष्ण दत्तात्रय घाटे व ४ 
शंकर रंगनाथ घाटे 
गोंविद केशव घाटे 
शरद गणेश घाटे व ३ 


० . ००० 


० . ४७१ 
० .१९७ 
० .२७८ 
० .१६२ 
० . १३४ 
० .१४४ 
० . १५२ 


< 


० .१३४ 


० . ००० 
० . ००० 


< 


० .१४४ 
०. १५२ 


< 


० . ००० 


१. ५३८ 


० . ३६० 


१ .०९३ 


१ अ 
१ ब 


गोंविद केशव घाटे व २१ 

० . ७३३ 
मे . अध्यक्ष जिल्हा परिषद , रत्नागिरी ०.०७० 


m 


० . ००० 


० .०७० 


प्रा . शाळा 


१. १६३ 


एकूण . . 


४ . ८३७ 


० . ४३० 


५. २६७ 


( २ ) वाडापाल्ये 


or 


n 


m 


ouororororor 


बाळकृष्ण दत्तात्रय घाटे व ४ 
रमेशकुमार श्रीराम घाटे व १ 
बाळकृष्ण दत्तात्रय घाटे व ४ 
बाळकृष्ण दत्तात्रय घाटे व ४ 
बाळकृष्ण दत्तात्रय घाटे व ४ 
बाळकृष्ण दत्तात्रय घाटे व ४ 


० .०२८ 
० . ०८६ 
० .०२८ 
० .०३० 
० . ०२५ 
० . ०३० 


० .००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० .००० 


० .०२८ 
०. ०८६ 
० . ०२८ 
० .०३० 
० .०२५ 
० .०३० 


x 


o 


w 


० . २२७ 


शरद गणेश घाटे व ३ 


० . १२४ 


० . १९० 


० . ३१४ 


० . ३१४ 


१ + ७ + ११ 


ع 


ع 


ع 


ع 


हनुमंत कृष्णाजी घाटे व ६ 
रमेशकुमार श्रीराम घाटे व १ 
बाळकृष्ण दत्तात्रय घाटे व ४ 
रमेशकुमार श्रीराम घाटे व १ 
मनोहर गोकुळ मयेकर 
रमेशकुमार श्रीराम घाटे व १ 
जयश्री यशवंत वेलणकर व ६ 
मारुती काशिनाथ मयेकर व १ 
राजाराम विष्णू मयेकर 


ismx5wvaa 


० .५२५ 
० .०२५ 
० .०७६ 
० .०३५ 
० .०४० 
०.०४३ 
०.०३० 
० .०३३ 
० .०३० 


० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० .०१० 
० .०१० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 


०. ५२५ 
० .०२५ 
० .०७६ 
० .०३५ 
० .०५० 
० .०४३ 
० .०३० 
० .०३३ 
० .०३० 


ع 


ع 


علہلہ 


० . ८४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०१५ - जानेवारी ६, २०१६ / पौष १० - १६, शके १९३७ ५ 


(१ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ८ ) 


___»»»»»»»»»»»»»» 


arsmx5waua 


रमेशकुमार श्रीराम घाटे व १ 
धोंडू कृष्णा खांडेकर 
शंकर रंगनाथ घाटे 
धोंडू कृष्णा खांडेकर 
राधाबाई गोंविद वासगे व ७ 
मारुती काशिनाथ मयेकर व २ 
धाकू विश्वनाथ पेडणेकर 
संतोष सिताराम मणचेकर व ७ 

मनोहर जगन्नाथ मणचेकर व १३ 
१० + ११ ब दत्तात्रय पांडुरंग मणचेकर 

११ अ मनोहर जगन्नाथ मणचेकर व १३ 
__ १२ संतोष सिताराम मणचेकर व ७ 
१३, १४ , १५, १६ गणेश रामचंद्र घाटे 

१७ ,१८ हनुमंत कृष्णाजी घाटे व ६ 


( ५ ) 
हे . आर 
० .०४५ 
० . ०५१ 
० .०५१ 
० . ०१० 
० .०४८ 
० .०४० 
० . ०१३ 
० .०४३ 
० .०१३ 
० .०४५ 
० .०२३ 
०.०१५ 
० .०८३ 
० .०९४ 


( ६ ) 
हे . आर 
० .००० 
० . ००० 
० . ००० 
० .००० 
० . ००० 
० .००० 
० . ००० 
० . ००० 
० .००० 
० .००० 
० . ००० 
० . ००० 
० .००० 
० . ००० 


( ७ ) 
हे . आर 
० .०४५ 
० .०५१ 
० .०५१ 
० . ०१० 
० .०४८ 
० .०४० 
० .०१३ 
० .०४३ 
० .०१३ 
० .०४५ 
० .०२३ 
०. ०१५ 
० . ०८३ 
० . ०९४ 


3 


3 


3 


3 


3 


४ 


० . ५७४ 


३ , ४ 


zoowwa 


3333333333 


owovaaa 


सुधाकर गंगाराम पेडणेकर व ५ 
शरद गणेश घाटे व ३ 
भालचंद्र चिंतामणी लेले व १ 
श्रीराम केशव घाटे व ७ 
गोंविद केशव घाटे 
शंकर रंगनाथ घाटे 
शांताराम अनंत खाड्ये 
गोंविद केशव घाटे 
हनुमंत कृष्णाजी घाटे व ६ 
भालचंद्र चिंतामणी लेले व १ 


० .०४० 
० .१७८ 
० . ०९० 
० . १२० 
० . १२० 
० . १२६ 
० . २०१ 
०. १८८ 
०. १२० 
० . १५४ 


० .००० 
० .००० 
० .००० 
० . ००० 
० .००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० .००० 
० . ००० 


० . ०४० 
० .१७८ 
० . ०९० 
० . १२० 
०. १२० 
० . १२६ 
०. २०१ 
० . १८८ 
० . १२० 
० . १५४ 


१ . ३३७ 


or 


n 


m 


x 


ow 


wwwwwwwww 


मंगेश शामा पेडणेकर व ५ 
हनुमंत कृष्णाजी घाटे व ६ 
गोंविद केशव घाटे 
शांताराम अनंत खाड्ये 
श्रीराम अंनत घाटे व ७ 
शंकर रंगनाथ घाटे 
गोंविद केशव घाटे 
शरद गणेश घाटे व ३ 
हनुमंत कृष्णाजी घाटे व ६ 
श्रीकृष्ण अनंत घाटे व २ 


० . ००८ 
० . १३७ 
० .१३७ 
० . १६९ 
० . १८७ 
० . १०१ 
० . १०१ 
० . ०८८ 
० . ४०८ 
० .०१० 


० . ००० 
० . ००० 
० .००० 
० . ००० 
० . ००० 
० .००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० .००० 


० . ००८ 
० .१३७ 
० . १३७ 
० . १६९ 
० . १८७ 
० . १०१ 
०. १०१ 
० . ०८८ 
० . ४०८ 
० . ०१० 


a 


u 


९ + ११ 

१० 


१. ३४६ 


ar 


9 


७७ 
७८ 


r 


9 


गणेश रामचंद्र घाटे व १ 
दामोदर गुंडो घाटे 
अच्युत भालचंद्र घाटे व ६ 
हनुमंत कृष्णाजी घाटे व २ 


० .०५३ 
० .०४५ 
० .०७४ 
० .०५३ 


० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 


० .०५३ 
० .०४५ 
० .०७४ 
० .०५३ 


no 


9 


y 


9 


० . २२५ 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१ , २०१५ -जानेवारी ६, २०१६/ पौष १० - १६, शके १९३७ 


(२ ) 


(३) 


( ४ ) 


( ८ ) । 


___ ( ५ ) 

हे . आर 


(६ ) 
हे . आर 


or 
m 


४ , ५ 


UUUUUUUUU 


गोंविद केशव घाटे 
शांताराम अंनत खाड्ये 
भालचंद्र चिंतामणी लेले व १ 
हनुमंत कृष्णाजी घाटे व ६ 
शरद गणेश घाटे व ३ 
गोविद केशव घाटे 
शंकर रंगनाथ घाटे 
श्रीराम अंनत घाटे व ७ 
गोंविद केशव घाटे 


wovoor 


( ७ ) 
हे . आर 
०. ०८१ 
० .०६१ 
० .०८३ 
० .१४३ 
० .०७१ 
० .०४० 
० .०४० 
० .०३५ 
० . ०३३ 


० .०८१ 
० .०६१ 
० . ०८३ 
० .१४३ 
० .०७१ 
० .०४० 
० .०४० 
० .०३५ 
० .०३३ 


० . ००० 
० .००० 
० . ००० 
० .००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 


० . ५८७ 


orn 


३ ते ८ 


शांताराम अंनत खाड्ये 
भालचंद्र चिंतामणी लेले व १ 
हनुमंत कृष्णाजी घाटे व ६ 
शंकर रंगनाथ घाटे 
श्रीकृष्ण अंनत घाटे व ७ 
शरद गणेश घाटे व ३ 
गोंविद केशव घाटे 
हनुमंत कृष्णाजी घाटे व ६ 


० . ०३० 
० . ०३८ 
० . ३७० 
० .०३५ 
० .०२८ 
० .०२७ 
० .०२८ 
० .०४३ 


० . ००० 
० .००० 
० .०१० 
० .००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 


० .०३० 
० .०३८ 
० . ३८० 
० .०३५ 
० .०२८ 
० .०२७ 
० .०२८ 
० .०४३ 


१० अ 
१० ब 
१० क 
११ 


० . ६०९ 


श्रीराम अंनत घाटे व ७ 


१ . २९० 


० . ००० 


१ . २९० 


१ . २९० 


श्रीराम अंनत घाटे व ७ 


० . १७२ 


० . ००० 


० . १७२ 


० .१७२ 


१०० 


१०२ 


ourmrdJur 


रमेशकुमार श्रीराम घाटे व १ 
बाळकृष्ण दत्तात्रय घाटे व ४ 
शंकर बाळकृष्ण घाटे व ४ 
बाळकृष्ण दत्तात्रय घाटे व १ 
शरद गणेश घाटे व ३ 
रमेशकुमार श्रीराम घाटे व १ 


० . ०८७ 
०. ०५३ 
० .०५८ 
० .०६१ 
० .०७३ 
० .०२५ 


० .०४० 
० . ००० 
० .०४० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 


० . १२७ 
० .०५३ 
० . ०९८ 
० .०६१ 
० .०७३ 
० . ०२५ 


१०३ 
१०४ 


१०५ 


० . ४३७ 


१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 
११० 
१११ 


oromowavoor 


सुरेश दत्ताराम खांडेकर व ४ 
प्रविण केरु पेडणकर व २ 
कृष्णा भिकाजी मणचेकर व १६ 
जगन्नाथ हरी पेडणेकर 
मुरलीधर गुनाजी पेडणेकर व १ 
वसंत तुकाराम नावेकर व ४ 
जयश्री श्रीधर राणे 
धोंडू कृष्णा खांडेकर व २ 
गणेश शामा पेडणेकर व ५ 
सुरेश दत्ताराम खांडेकर व ४ 

धोंडू कृष्णा खांडेकर 
१३ अ १४ अ धोंडू कृष्णा खांडेकर व २ 

१३ ब गणपत महादेव खांडेकर व १ 
१४ ब धोंडू कृष्णा खांडेकर 

पांडुरंग गोंविद पेडणेकर 


० . ०२० 
० . ०७८ 
० .०२० 
० .०१३ 
० .०१५ 
० . ०१० 
० . ०१० 
० .०१० 
० .०३० 
० .०६६ 


११२ 


११३ 


० . ०९० 
० . ०१० 
० .०६० 
० .००० 
० . ००० 
० . ०१० 
० .०२० 
० .०३० 
० . ०१० 
० .०५० 
० .००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ००० 
० . ०१० 


० . ११० 
० .०८८ 
० .०८० 
० . ०१३ 
० . ०१५ 
० .०२० 
० .०३० 
० .०४० 
० .०४० 
० . ११६ 
० . ४३० 
० .०२० 
० .०४१ 
० . ३३० 
० . ०१० 


११४ 


११५ 


१२ 


०. ४३० 


११६ 
११७ 


११८ 


०. ०२० 
० .०४१ 
० . ३३० 
० . ००० 


११९ 
१२० 


१ . ३८३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१ , २०१५- जानेवारी ६, २०१६ / पौष १० - १६, शके १९३७ ७ 


(१ ) 


(२ ) 


(३ ) 


( ४ ) 


(८ ) 


(५ ) 
हे . आर 
० . ०४० 
० .०२० 


( ७ ) 
हे . आर 


१२१ 


१ अ 
१ ब 


१२२ 


१२३ 


० .०५० 


१२४ 


१२५ 


५ अ 
५ ब 


१२६ 
१२७ 
१२८ 


भालचंद्र विठ्ठल खांडेकर व ५ 
बळवंत अनंत खांडेकर व ७ 
धोंडू कृष्णा खांडेकर 
बळवंत अनंत खांडेकर व ७ 
बळवंत अनंत खांडेकर व ७ 
शरद गणेश घाटे व ३ 
मुरलीधर गुनाजी पेडणेकर व १ 
मंगेश शामा पेडणेकर व ५ 
मनोहर नारायण पेडणेकर व १० 
मनोहर नारायण पेडणेकर व १० 
सुधाकर गंगाराम पेडणेकर व ५ 
भिकाजी केशव पेडणेकर व २ 
रोहिदास आत्माराम पेडणेकर 
श्रीकृष्ण काशिनाथ पेडणेकर व ७ 
प्रविण केरु पेडणेकर व २ 


( ६ ) 
हे . आर 
० . १२० 
० .०६० 
० .००० 
० . ००० 
० .००० 
० . ००० 
० .०७० 
० . ०४० 
० . ००० 
० . ०४० 
० .०४० 
० . ०१० 
०. ०३० 
०. ०६० 
० . ०१० 


० . ०१० 
० . ०१० 
० .०२० 
० .०२० 
० .०२० 
० . ०१० 
० .०१० 
० . ०१० 
० .००० 
० .०१० 
० .०१० 
० . ०१० 


१२९ 


.9v_or2MMAR 


० . १६० 
० .०८० 
० .०५० 
० . ०१० 
० .०१० 
०.०२० 
० . ०९० 
० .०६० 
० . ०१० 
० .०५० 
० .०५० 
० . ०१० 
० .०४० 
० .०७० 
० .०२० 


१३० 


१३१ 
१३२ 
१३३ 


१३४ 


१३५ 


० . ७३० 


< 


१७ 


१३६ 
१३७ 
१३८ 


< 


२७+ २८ 

३० 


राधाबाई गोविंद वासगे व ७ 
मनोहर गोकुळ मयेकर व १ 
जयश्री अंकुश मयेकर व ६ 


० . ०१० 
०. १०० 
० . ०१० 


० . ००० 
० . ००० 
० . ०३० 


० . ०१० 
०. १०० 
० . ०४० 


< 


० . १५० 


१३९ 


१४० 


< 


xxx 


१४२ 
१४३ 


सागर दत्ताराम परकर व ४ 
कृष्णा सिताराम परकर व १२ 
पार्वती शंकर परकर व १४ 
नवनाथ मधुकर पेडणेकर व ४ 
केशव परशुराम पेडणेकर व १ 
मारुती काशिनाथ मयेकर व १४ 
मनोहर गोकुळ मयेकर व १ 


० . ००० 
० . ०१० 
० . ०१० 
० .०२० 
० .०१० 
० . ०१० 
० .०१० 


० . ०१० 
० . ०३० 
० .०२० 
० .०५० 
० .०२० 
०. ०२० 
० . ००० 


० . ०१० 
० .०४० 
० .०३० 
० .०७० 
० . ०३० 
० .०३० 
० .०१० 


१४४ 


१४५ 


० . २२० 


१४६ 


४२ 


कृष्णा सिताराम परकर व १९ 


० . १२० 


० . ००० 


० .१२० 


० .१२० 


< 


اللہ 


< 


اللہ 


१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१५१ 


० .०२६ 
० . ५०० 
० .०१० 


< 


ہ 


< 


प्रविण केरु पेडणेकर 
कृष्णा सिताराम परकर व १२ 
सदानंद मारुती परकर व १७ 
विश्वनाथ महादेव परकर व १७ । 
सरस्वती धकटू परकर 
कृष्णा सिताराम परकर व २० 
मनोहर गोकुळ मयेकर व १ 


० .०२६ 
० .५०० 
० .००० 
० . ००० 
० . ००० 
० .०१० 
० .०२० 


orsmxowa 


० . ००० 
० . ००० 
० . ०१० 
०. ०१० 
० . ०१० 
० .००० 
० . ००० 


० . ०१० 


ہ 


< 


ہ 


< 


१५२ 


० . ०१० 
० . ०१० 
० .०२० 


ہ 


१५३ 


< 


ہ 


० . ५८६ 


४६ 


शरद गणेश घाटे व ८ 


२. ६३० 


० . ००० 


२ . ६३० 


२ . ६३० 


एकूण . . 


१२. ५१४ 


१. २७० 


१३. ७८४ 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३१, २०१५ -जानेवारी ६, २०१६ / पौष १०-१६, शके १९३७ 


हे . आर 


१५५ 


२३३ 
२३३ 
२३३ 


२ / १ 


२ / २ 


२३३ 


४ / २ 


१६३ 


२३३ 


२३३ 


२३३ 


१६७ 


( १) ( २) (३ ) 

( ४ ) 

(५ ) (६ ) ( ७ ) (८ ) । 

हे . आर हे . आर 
( ३ ) नाणार 
२३३ १ / १ राधाबाई कृष्णा मणचेकर 

० . ०८० ० . ००० ० .०८० 
१५६ 

१ / २ राधाबाई कृष्णा मणचेकर ० .०२० ० . ०१० ० .०३० 
१५७ 

शरद गणेश घाटे व ३ 

० . ०८० ० . ००० ० . ०८० 
१५८ 

शरद गणेश घाटे व ३ 

० .०२० ० . ००० ० .०२० 
१५९ २३३ ३/ १ श्रीराम अनंत घाटे 

० .०७० ० . ००० 

० .०७० 
१६० २३३ ३ / २ श्रीराम अनंत घाटे 

० .०२० ० . ०१० ० .०३० 
४ / १ बाळकृष्ण रंगनाथ घाटे 

० .०७० ० .०१० 

० . ०८० 
१६२ २३३ 

बाळकृष्ण रंगनाथ घाटे 

० .०२० ० . ०१० ० . ०३० 
५ / + ६ / १ जितेंद्र घनःश्याम खांडेकर ०. ०६० ० . ०१० ० .०७० 
१६४ 

५ / + ६ / २ जितेंद्र घनःश्याम खांडेकर ० .०६० ० .०१० ० .०७० 
१६५ २३३ 

आनंद दत्तात्रय कुलकर्णी 

० .०२० ० . ००० ० . ०२० 
१६६ 

८ / १ जितेंद्र घनःश्याम खांडेकर ० . २३० 

० . ००० 

० . २३० 
२३३ 

८ / २ 

जितेंद्र घनःश्याम खांडेकर ० . २३० ० . ००० ० . २३० 
१६८ २३३ भालचंद्र विठ्ठल खांडेकर व १२ ० .१८० 

० . ००० 

० . १८० 
२३३ १० आनंद दत्तात्रय कुलकर्णी 

० .०७० ० . ००० ০ .০০ 
१७० २३३ 

११ भालचंद्र विठ्ठल खांडेकर व १२ ०. ३४० ० .००० ० . ३४० 

एकूण . . १. ५७० ० . ०६० १. ६३० 
खाजणतड नाणार , वाडापाल्ये नाणार गावांचे एकूण क्षेत्र . . १८. ९२१ १. ७६० २०. ६८१ 
( ७ ) केलेल्या खारबंधाऱ्याचे बांधकाम व देखरेख – खारबंधाऱ्याचे काम . 

( ८ ) योजनेवर झालेला खर्च – रु. ४१. ०२ लक्ष ( भौतिकदृष्ट्या), योजनेचे काम सध्या भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाले असून अद्याप सु.प्र. मा . 
प्रस्तावास मान्यता न मिळालेने काही रक्कम कंत्राटदारास अदा करावयाची आहे. त्यामुळे झालेल्या व कराव्या लागणाऱ्या खर्चासह कामावर एकूण 
भौतिकदृष्ट्या रुपये ४१. ०२ लक्ष इतका खर्च होणार आहे . 

( ९ ) प्रति हेक्टरी खर्च रु. १, ९५, ५३१. ०० 
( १० ) या योजनेच्या संरक्षित क्षेत्रामध्ये सद्यःस्थितीत कोणत्याही प्रकारचे कांदळवन नाही असे प्रमाणित करणेत येत आहे. 

पुढे असेही विहित करण्यात येते की , सदर योजनमुळे लाभधारक शेतकऱ्यांना काही हरकती उपस्थित करावयाच्या असतील तर खारभूमी 
कायदा, १९७९ च्या कलम १३ मधील उप- कलम १ अन्वये ही मसुदा योजना ( ड्राफ्ट स्कीम ) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक 
महिन्याच्या आत किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत ( यापैकी कोणता कालावधी उशिरात 
उशिरा संपणारा असेल त्या तारखेपूर्वी) त्यांनी तहसीलदार, राजापूर यांचेकडे लेखी कराव्यात . 


१६९ 


रत्नागिरी, 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ . 


ज्ञा . ना . पद्माळे , 

कार्यकारी अभियंता , 
दक्षिण रत्नागिरी खारभूमी विकास विभाग , 

कुवारबाव , रत्नागिरी . 


कायक 


ना 


वव 


माग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०१५ - जानेवारी ६, २०१६/ पौष १० - १६ , शके १९३७ ९ 
कार्यकारी अभियंता, दक्षिण रत्नागिरी खारभूमी विकास विभाग , कुवारबाव रत्नागिरी यांजकडून 

योजनेचा मसुदा ( ड्राफ्ट ए स्किम ) 
क्रमांक दरखाभूविविर/रेशा / २४९०/ २०१४ . - महाराष्ट्र खारभूमी कायदा १९७९ मधील कलम ७ ( १) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून दक्षिण रत्नागिरी खारभूमी विकास विभाग, कुवारबाव, रत्नागिरी यांनी मौजे माळवी, या गावाची खाऱ्या पाण्यापासून संरक्षित 
होणाऱ्या क्षेत्रासाठी माळवी खारभूमी विकास योजना, ता . दापोली तयार केली असून ती उपरोक्त कायद्यातील कलम ७ उप - कलम १ अन्वये प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे. 

(१) योजनेचे नाव. - माळवी खारभूमी योजना, ता. दापोली, जि . रत्नागिरी . 
( २) योजनेचा उद्देश की , ज्यामुळे पुनःप्रापित क्षेत्राचा फायदा करून घेता येईल . 
( ३) योजनेचा उद्देश . - खाजण क्षेत्र शेतीसाठी लागवडीखाली आणणेसाठी . 
४ ( अ ) गोषवारा : 

योजनेचे अंदाजीत पुर्नःप्रापित गावाचे नाव खाजगी जमीन क्षेत्र सरकारी जमीन एकूण जमीन 
होणारे एकूण क्षेत्र की ज्यांचा 
अंर्तभाव परिमाणीतक्षेत्रात होईल 


अ . क्र . 


( २ ) 


__ ( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१७. ३४ 


० . ६२ 


१७. ९६ 


१ माळवी खा. भू. योजना, ता. दापोली माळवी 
( ४) ( ब) योजनेच्या पुनःप्रापित क्षेत्राचे सर्व्हे नंबर : 
अ.क्र . सर्व्हे नंबर 

हिस्सा नंबर 
( १) (२) 


सरकारी क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


खाजगी क्षेत्र 

( ४ ) 


( ६ ) 


हे . आर 


हे . आर 


० .८३. ० 


asnm wr 
ल 


हे . आर 
० .८३. ० 
० .०५.० 
० . २३. ० 
० . २१. ० 
० . ४१. ० 
० . २८ .० 
० . ११. ० 
० . ०८ .० 


ल 


छ 
।x5w 


० . ६२ .० 


ora 


m.sw9022222222222 


० .०५. ० 
० . २३ .० 
० . २१ .० 
० . ४१. ० 
० . २८ . ० 
० . ११. ० 
० .०८ . ० 
० . ६२. ० 
० . २१. ० 
० . ५० . ० 
० . १० . ० 
० . २२. ० 
०. २५ .० 
० . ०२.० 
० . ५५ .० 
० . ४७. ० 
० . ४४. ० 
०. ३०. ० 
० . ३१ .० 


. . . . 
० . २१ .० 
० . ५० .० 
० .१० .० 
० . २२.० 
० . २५. ० 
० .०२ .० 
० . ५५ .० 
० . ४७.० 
० . ४४ . ० 
०. ३० .० 
० . ३१. ० 


ranoxwovaa 


भाग एक ( को .वि . पु.) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१ , २०१५ - जानेवारी ६, २०१६/ पौष १० - १६, शके १९३७ 


हे . आर 


हे . आर 


० . ३२. ० 
० . ८१. ० 
० . ३३ .० 
० . ४६. ० 


हे . आर 
० . ३२ .० 
० .८१.० 
० . ३३. ० 
० . ४६. ० 
० .१८ .० 
० .८९. ० 
०२३.० 
० . ३६ . ० 
० . २० .० 
० . १७ . ० 
० . १८ . ० 


० . १८ . ० 
० .८९. ० 
०२३. ० 
० . ३६ .० 
० . २० . ० 
० .१७. ० 
० . १८ .० 


० . २६ . ० 


० . २६. ० 


Larmasmxorsmx5wbuoaran8owora 


० . २५. ० 
० . २५ .० 
० . २८ . ० 
० . ३९ .० 
० . ६५.० 
० .१४ .० 
० . १९ . ० 
०.१२. ० 
० . २१. ० 
० . २० . ० 
०. २६. ० 


० . २५. ० 
० . २५ . ० 
० . २८ . ० 
० . ३९ .० 
० . ६५ . ० 
० . १४. ० 
० .१९. ० 
०. १२.० 
० . २१ .० 
० . २० .० 


0 


0 


< 


< 


< 


< 


० . २६. ० 


स 


स 


० .२४. ० 
० .१८ .० 
० . ४५. ० 


स 


स 


०. २४ .० 
०. १८ .० 
०. ४५.० 
० .०८ . ० 
० . ८० . ० 
० . १० . ० 
० . ०३ .० 
० .०३ .० 
० . २१ . ० 
० .०५. ० 
० . ४९ . ० 
० . ४९ .० 


4 


4 


smx5woua 


० . ०८ . ० 
० .८०. ० 
० . १० . ० 
० . ०३.० 
० . ०३. ० 
० . २१. ० 
० .०५. ० 
० . ४९ . ० 
० . ४९ .० 


१ . २९ .० 


१. २९ .० 


एकूण क्षेत्र 


. . 


१७. ३४ .० 


०. ६२. ० 


१७. ९६. ० 


0 


मन 

. स 


< 


< 


c 


m 


w 


W 


० 


W 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०१५ - जानेवारी ६, २०१६/ पौष १० - १६ , शके १९३७ ११ 

__ माळवी खारभूमी योजना लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर 

भोगवटदाराचे नाव 

एकूण क्षेत्र 
(१ ) ( २ ) (३ ) 

( ५ ) 

हे . आर 
दत्तराम घोंडू बोरकर व १ 

० . ८३.० 
अनिता अनंत मिसाळ व इतर ४ 

० .०५ . ० 
अनघा श्रीकांत दाभले 

० . २३ .० 
सावित्री सखाराम चिरवले 

० . २१. ० 
दत्तात्रय धोंडू बोरकर 

० . ४१ . ० 
हरिश्चंद्र पांडू मालप 

० . २८ .० 
मनोहर शंकर पाटील 

०. ११.० 
श्रीपाद पुरुषोत्तम निजस्तुरे 

० . ०८ . ० 
रवराबा कातळ सरकार 

० . ६२.० 
नारायण रामकृष्ण खांबेटे 

० . २१ .० 
हशमतकाजी इब्राहिम अनवारे व इतर ७ 

० . ५० .० 
पांडुरंग बाळू चिरवले 

० .१०.० 
३ अ अनिता अनंत मिसाळ व इतर २ 

० . २२.० 
मधुसदन अबाजी निजसुरे 

० . २५ .० 
भागुराम जिवा चव्हाण व इतर ३ 

० .०२. ० 
सुनिल भिवा जोशी व इतर ५ 

० . ५५ .० 
हरिश्चंद्र विठ्ठल भिसाळ 

० . ४७ .० 
रामचंद्र बाळू चिरवले 

० . ४४ . ० 
हरिश्चंद्र विठ्ठल भिसाळ 

० . ३० . ० 
हरिश्चंद्र विठ्ठल भिसाळ 

० . ३१. ० 
रामचंद्र बाळू चिरवले 

० . ३२ .० 
गजाबा गणी तांबे 

० .८१.० 
रामचंद्र बाळू चिरवले 

० . ३३ .० 
श्री दुर्गादेवी देवस्थान ट्रस्टी 

० . ४६. ० 
धोंडू सिताराम महाजन व इतर १ 
अस्मीत भालचंद्र माळवे 

० . १८ . ० 
लक्ष्मी रामचंद्र मिसाळ व इतर २ 

० . ८९ .० 
धर्मा राजू महार व इतर १ 

०२३. ० 
सुडक्या रत्नू धाडवे व इतर ६ 

० . ३६ . ० 
रघुनाथ धोंडू शिगवण व इतर १ 

० . २० .० 
श्री . देव गणपतीचे देवस्थान गणेश धुंडीराज हनचुरे ० .१७ .० 
रुक्मीणी गणपत कमलकर व इतर १ 

० .१८ . ० 
लक्ष्मण गोपाळ मीडकले 

० . २६ .० 
श्रीधर गोपाळ चिरवले व इतर २ 

० .२५ .० 
अजिंक्या प्रदीप चव्हाण व इतर २ 

० . २५ .० 
हरिश्चंद्र महादेव करण 

०. २८ .० 
पांडुरंग रामजी गोरीवले क प्र 

० . ३९. ० 
भाग एक ( को . वि . पु.) - २अ 


towaaaaamar 


لةبة 


smxorsmx 


o 


w 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३१, २०१५ -जानेवारी ६, २०१६ / पौष १०-१६, शके १९३७ 


ब 


I 


ur 


or 


" 


2smxo 

w 


० 


० 


० 


हे . आर 
पांडुरंग बाळू चिरवले 

० .६५.० 
शकुंतला चिंतामणी चव्हाण व इतर २ 

० .१४ .० 
शकुंतला चिंतामणी चव्हाण व इतर २ 

० . १९ .० 
शकुंतला चिंतामणी चव्हाण व इतर २ 

० .१२ .० 
४ अ सदाशिव रामकणा जोशी व इतर ७ 

०. २१. ० 
धनेश सखाराम रुखे व इतर ३ 

०. २०.० 
सुभाष शंकर शिगवण व इतर ५ 

० . २६. ० 
वसंत शंकर निजसुरे व इतर १ 

० .२४. ० 
बारक्या लक्ष्मण धाडवे 

० . १८ . ० 
दौलत रामजी शिगवण व इतर ४ 

० . ४५. ० 
धनेश शेखदाउद जदुददीन 

० . ०८ . ० 
धनेश शेखदाउद जदुददीन 

० . ८० .० 
हरिश्चंद्र देवजी रहाटवळ व इतर १ 

०. १० .० 
हरिश्चंद्र देवजी रहाटवळ व इतर १ 

० . ०३ .० 
हरिश्चंद्र देवजी रहाटवळ व इतर १ 

० .०३.० 
हरिश्चंद्र देवजी रहाटवळ व इतर १ 

० . २१. ० 
शकुंतला चिंतामणी चव्हाण व इतर २ 

० .०५. ० 
गजानन रामचंद्र निजसुरे 

० . ४९. ० 
श्रीपाद पुरुषोत्तम निजसुरे 

० . ४९ . ० 
हसनमिया कासम मुकादम व इतर २ 

१ . २९ .० 

एकूण क्षेत्र . . १७.९६. ० 
( ५ ) योजनेमुळे पुनप्रापित होणाऱ्या क्षेत्राचा नकाशा. - सदरच्या नकाशा संबंधित लाभधारक शेतकऱ्यांच्या अवलोकनार्थ तहसीलदार , 
दापोली यांचे कार्यालयात ठेवण्यात आला आहे . 

( ६ ) करण्यांत येणाऱ्या खार बंधाऱ्याचे बांधकाम व देखरेख 
( ७) बंधा- यावर आजपर्यंत झालेला खर्च : 

रु . १४ .८२ लक्ष 
( ८ ) प्रति हेक्टरी झालेला खर्च : 

रु . ० .८३ लक्ष 
(९ ) खारभूमी योजनेचे बांधकाम पूर्ण होवून ३ वर्षांनंतर शासन पत्र क्रमांक खाभूयो/ १०९९ ( ३२९ / ९९) खारभूयो ज. स.वि .वि., दिनांक २७ फेब्रुवारी 
२००६ अन्वये खारभूमी योजना वार्षिक उपकर प्रतिहेक्टरी रु . ४० प्रमाणे वसुल करण्यात येणार आहे . 

( १०) प्रमाणित करण्यात येते की या योजनेच्या संरक्षित क्षेत्रामध्ये कोणतेही कांदळवन नाही . 

पुढे असेही विहीत करण्यात येते की , सदर योजनेमुळे लाभधारक शेतक -यांना काही हरकती उपस्थित करावयाच्या असतील तर खारभूमी 
कायदा कलम , १९७९ च्या कलम १३ मधील उप - कलम (१ ) अन्वये ही मसुदा योजना ( ड्राफ्ट स्त 

पोजना ( ड्राफ्ट स्कीम ) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत किंवा संबंधीत ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आंत ( यापैकी कोणता 
कालावधी उशीरात उशीरा संपणारा असलेल्या तारखेपूर्वी) त्यांना त्या तहसीलदार , दापोली यांचेकडे लेखी कराव्यात . 

ज्ञा . ना . पद्माळे, 

कार्यकारी अभियंता, 
रत्नागिरी . 

दक्षिण रत्नागिरी खारभूमी विकास विभाग , 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१४ . 

कुवारबांव , रत्नागिरी. 


a 


आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०१५ - जानेवारी ६, २०१६/ पौष १० - १६ , शके १९३७ १३ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

मी, असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे 
मनाई आदेश 

खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत : 
क्रमांक उचिशा/पोल-२ / जेलभरो /म. आ ./ १३७९ / २०१५. ज्याअर्थी, (१ ) अंत्ययात्रा . 
रत्नागिरी जिल्ह्यांतील राजापूर तालुक्यात नाटे पोलीस ठाण्याच्या दृष्टिने ___ ( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा , 
हद्दीत होत असलेल्या नियोजित जैतापूर अणुऊर्जा वीज प्रकल्पास सामाजिक सण इ . 
स्थानिक ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध कायम आहे . दिनांक १२ डिसेंबर ( ३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 
२०१५ रोजी अणुऊर्जा प्रकल्प विरोधात जेलभरो आंदोलन करण्यात ( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह , रंगमंच इ. 
येणार आहे. सदर जेलभरो आंदोलनाकरिता श्री . राजन साळवी आमदार, 

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका 
राजापूर मतदार संघ यांचेसह साखरीनाटे, नाटे , तुळसुंदे, माडबन , तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास 
मिटगवाणे वगैरे गावातील स्थानिक मच्छिमार व शिवसेना कार्यकर्ते संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक 
असे सुमारे २००० ते २५०० आंदोलनकर्ते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश 
असलेने सदर जेलभरो आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न लागू होणार नाहीत . 
निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर 
रहावी याकरिता पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांचेकडील जा . क्रमांक २०१५ रोजी दिला . 
जिविशा / जेल भरो / ४६००९ / २०१५, दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ अन्वये 

राधाकृष्णन बी ., 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१५ रोजी ०० -०१ ते २४ -०० वा या कालावधीत 

जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी . 
अणुऊर्जा प्रकल्प ठिकाण, मिठगवाणे करेल, निवेली, चव्हाणवाडी, 
माडबन - धानिवरे , जानशी, साखरीनाटे , नाटे , जैतापूर या कार्यक्षेत्रात 

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१ )( ३ ) अन्वये मनाई 
आदेश देणे आवश्यक आहे असे पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी 

मनाई आदेश 
माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली 

क्रमांक विशा / स. सा. क ./ परीक्षा / मनाई आदेश / १२/ २०१५ . 

ज्याअर्थी, दिनांक २० डिसेंबर २०१५ रोजी भारत सरकार चयन आयोग 
त्याअर्थी, मी , राधाकृष्णन बी., जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी मुंबई 

( स्टाफ सिलेक्शन ) पुर्वपरीक्षा जिल्हाधिकारी ठाणे तर्फे ठाणे पोलीस 

आयुक्तालयातील विविध माध्यमिक शाळेत व महाविद्यालयात घेतल्या 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ )( ३ ) सन १९५१ चा कायदा 

जाणार आहेत . 
२२ वा नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करते की , 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१५ रोजी ०० -०१ ते २४ .०० वा . या कालावधीत 

त्याअर्थी, परीक्षा केंद्राभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर 
अणुऊर्जा प्रकल्प ठिकाण , मिठगवाणे करेल , निवेली, चव्हाणवाडी , 

जमाव जमून परीक्षा केंद्रातील इमारती मधील सार्वजनिक मालमत्तेचे 

नुकसान करून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याची शक्यता आहे. तसेच 
माडबन - धानिवरे , जानशी , साखरीनाटे , नाटे , जैतापूर या ठिकाणी 

झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ, मोबाईल फोन , डीजीटल 
खालीलप्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . या आदेशान्वये 

डायरी, पेजर, मायक्रोफोन इत्यादींचा वापर करून गैरप्रकार केले जाण्याची 
वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत 

शक्यता नाकारता येत नाही . 
आहे : 

मी . परम बीर सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , मला इएक्सएम / 
( अ ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी 

०७८३ / ५५० / एसपीएल- २, गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, दिनांक १ मे 
हत्यारे , सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू 

१९८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून परिक्षार्थी 
घेऊन फिरणे. 

पर्यवेक्षक परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी खेरीज करून 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर 
पदार्थ घेऊन फिरणे . 

जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर , टेलिफोन 

बुथ , मोबाईल फोन वापर करण्यास व सदरची दुकाने, सेवा बंद 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची 

ठेवण्याबाबत आदेश निर्गमित करीत आहे . 
साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे . 

सदरचा आदेश दिनांक २० डिसेंबर २०१५ रोजी ९ -०० ते १७- ०० 
( ड ) सभ्यता अगर निती यांविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात 

वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

___ मी सूचित करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व 
किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 

महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय 
( इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून, प्रसिद्धी 
करणे. 

करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 
( फ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे . 

___ परम बीर सिंह , 
( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विनापरवानगी एकत्रित 

दिनांक १७ डिसेंबर २०१५ . पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 
येण्यास मनाई आहे. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१ , २०१५ -जानेवारी ६, २०१६ / पौष १० - १६, शके १९३७ 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

___ ( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
प्रतिबंधात्मक आदेश 

येईल असे वर्तन करणे . 
क्रमांक पोआ/ नमुं / वि . शा ./ म. आ ./ ४६३५ / २०१५. - ज्याअर्थी , 

४ . महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ चे 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी 

पोट- कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा 
विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना 

जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगीशिवाय 
मोर्चे, निदर्शने , धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या 

सभा घेण्यास किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दिनांक २४ डिसेंबर २०१५ रोजी 

५ . वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, 
ईद - ए-मिलाद, दत्त जयंती असे सण व उत्सव साजरे केले जाणार 
आहेत . तसेच दिनांक २५ डिसेंबर २०१५ रोजी नातळ (ख्रिसमस ) व 

सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही . 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी जुन्या वर्षाला निरोप देऊन नवीन वर्षाचे ६ . वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
स्वागत करण्यासाठी विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते . अशावेळी ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
प्रश्न निर्माण होऊ नये , या दृष्टीकोनातून दिनांक १९ डिसेंबर 

७ . सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
२०१५ रोजीचे ०० -०१ वा. पासून ते दिनांक २ जानेवारी २०१६ 
रोजीचे २४ -०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस 

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र 
अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) चा अंमल जारी 

पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
करणे आवश्यक आहे ; 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 
२. आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७( १) व (३ ) अन्वये 

सुरेश मेंगडे , 
प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

नवी मुंबई, 

पोलीस उपायुक्त विशेष शाखा, 
३. त्याअर्थी, मी , सुरेश मेंगडे, पोलीस उपायुक्त , विशेष शाखा , 

दिनांक १६ डिसेंबर २०१५ . पोलीस आयुक्त , नवी मुंबईकरिता. 
नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
१९५१ च्या कलम ३७( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 

क्रमांक रा. अ ./ २५५३/ २०१५ . - श्री . भ. ना . कदम , जिल्हा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १९ डिसेंबर 

न्यायाधीश - २ , रायगड- अलिबाग यांची दिनांक १५ एप्रिल २०१५ ते 
२०१५ रोजीचे ०० . ०१ वा . पासून ते दिनांक २ जानेवारी २०१६ रोजीचे 

१७ एप्रिल २०१५ रोजीची ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने 
२४ - ०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये 

मंजूर करणेत येत आहे . 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर 

श्री. भ. ना. कदम , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 

जिल्हा न्यायाधीश- २, रायगड - अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 

येत आहे . 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
तयार करणे. 

करणेत येत आहे की , श्री . भ . ना . कदम , हे जर , उपरोक्त कालावधीत 
___ ( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड , काठ्या ,बंदुका, रिव्हॉल्वर , 

रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश - २ , रायगड - अलिबाग या 
देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, 

श्री . भ. ना . कदम , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
जमा करणे व तयार करणे . 

आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
( ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 

श्री . म. मोडक , 
पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
(इ) मोठ्याने आर्वाच्च घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

दिनांक २० एप्रिल २०१५ . 

रायगड - अलिबाग . 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल 
किंवा राज्याची सरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवन 
देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा अविर्भाव 
करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार 
करणे. 


नेणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०१५ -जानेवारी ६, २०१६ / पौष १०- १६, शके १९३७ १५ 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

प्रवेशबंदी व जमावबंदी आदेश 
क्रमांक उचिशा/ पोल - २ / जैतापूर / म. आ . /१३७८ / २०१५. – ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी उपरोक्त दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ 
च्या पत्रान्वये अहवाल सादर केला आहे की , रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात नाटे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत होत असलेल्या नियोजीत 
जैतापूर अणुऊर्जा वीज प्रकल्पास स्थानिक ग्रामस्थांना व शिवसेना पक्षाचा तीव्र विरोध कायम आहे. दिनांक १२ डिसेंबर २०१५ रोजी अणुऊर्जा 
प्रकल्प विरोधात जनहक्क समिती व शिवसेना पक्षाचे वतीने जेलभरो आंदोलन करणार असून शक्ती प्रदर्शन करणार आहेत. सदर आंदोलनामध्ये 
श्री . राजन साळवी आमदार राजापूर मतदारसंघ यांचेसह स्थानिक मच्छिमार, प्रकल्पगस्त व शिवसेना कार्यकर्ते असे सुमारे २००० ते २५०० ग्रामस्थ 
उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे . 

यापूर्वीदिनांक १८ एप्रिल २०११ रोजी शिवसेना पक्षातर्फे नाटे येथे झालेल्या कामबंद आंदोलन दरम्यान आंदोलनाकर्त्यांनी पोलीस अधिकारी व 
कर्मचारी यांना लाठ्या, काठ्या , दगड , लोखंडी शिगाने गंभीर मारहाण करून जखमी केले होते . तसेच पोलीस ठाणेवर सशस्त्र हल्ला करून पोलीस 
ठाणे जाळण्याचा प्रयत्न करून आतील शासकीय मालमत्ता जाळून नुकसान केले आहे . 

___ वरील पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टिने दिनांक १२ डिसेंबर २०१५ रोजी अणुऊर्जा प्रकल्पाचे विरोधात 
शिवसेना पक्षातर्फे काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाचे वेळी खालील दर्शविलेल्या ठिकाणी व अंतरावर सी . आर. पी. सी . कलम १४४ प्रमाणे दिनांक 
१२ डिसेंबर २०१५ रोजी ०० - ०१ ते २४ -०० या कालावधीकरिता जमावबंदी व प्रवेशबंदी मनाई आदेश जारी करण्यास पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी 
यांनी विनंती केली आहे . 
अ.क्र सीआरपीसी १४४ प्रमाणे बंदी आदेश लावावयाचेठिकाण 

अंतर 
१ अणुऊर्जा प्रकल्प वॉल कंपाऊंडचे सभोवताली 

१ कि . मी . परिसरात 
२ नाटे पोलीस ठाणे 

१ कि . मी . परिसरात 


पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांचेकडील जा .क्र . जिविशा / ४६०१७/ २०१५, दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ अन्वये दिनांक १२ डिसेंबर २०१५ 
रोजी ००-०१ ते २४ -०० या कालावधीत वर नमूद ठिकाणी व अंतरापर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १४४ ( ३) प्रमाणे जमावबंदी व प्रवेशबंदी मनाई 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेचेमाझे निदर्शनास आणून दिले असून तशी माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी, मी, जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता १४४ ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो 
की , दिनांक १२ डिसेंबर २०१५ रोजी ००- ०१ ते २४ - ०० या कालावधीत वर नमूद ठिकाणी व अंतरापर्यंतचे कार्यक्षेत्रात कोणत्याही इसमास / जमावास 
प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तसेच इतर कोणत्याही समाजविघातक कृत्यामध्ये भाग घेऊ नये असा सक्त इशारा देऊन बजावीत 
आहे . 

सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना / अत्यावश्यक सेवा (दवाखाने इत्यादी ) औद्योगिक क्षेत्रातील 
कामागार यांना लागू राहणार नाही. 

सदरचा आदेश माझे सहीशिक्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१५ रोजी दिला. 
या आदेशाची जो अवमान्यता करील . तो भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३१, २०१५ -जानेवारी ६, २०१६ / पौष १०- १६, शके १९३७ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

( ४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला 
मनाई आदेश 

जनसमुदाय . 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / २४ / २०१५ . - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस ( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना ____ परवानगीदिलेल्या सभा /मिरवणुका . 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी ( ६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे , सभा इ. कार्यक्रम आयोजन असलेले ठिकाण . 
केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच माहे , डिसेंबर , २०१५ व जानेवारी , 

सदर मनाई आदेश दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ रोजी ००-१० वाजेपासून 
२०१६ मध्ये दिनांक २४ डिसेंबर २०१५ रोजी दत्तजयंती, ईद- ए 

दिनांक ६ जानेवारी २०१६ रोजी २४ - ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
मिलाद, दिनांक २५ डिसेंबर २०१५ ख्रिसमस ( नाताळ ), दिनांक 

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
३१ डिसेंबर २०१५ नुतन वर्षाचे स्वागत दिनांक ३ जानेवारी २०१६ 

१९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 
महिला मुक्ती दिन सावित्री फुले जयंती , दिनांक ४ जानेवारी २०१६ 
पार्श्वनाथ जयंती तसेच दिनांक ५ जानेवारी २०१६ गुरु गोविंद सिंह 
जयंती इ. सण / उत्सव साजरे होणार आहेत : 

ठाणे , 

परम बीर सिंह, 
___ त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनषंगाने सार्वजनिक शांतता व सव्यवस्था दिनांक २१ डिसेंबर २०१५. पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 
अबाधित राखण्यासाठी मी , परम बीर सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे 
शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७( १) व (३ ) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 

अधिसूचना 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

क्रमांक रा . अ . / ६९२३ / २०१५ . - श्री . सी . आर . लोहार , 
( १) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले, बंदका, लाठ्या किंवा शरीरास सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर , पनवेल यांचा दिनांक ३० नोव्हेंबर 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . २०१५ ते ९ डिसेंबर २०१५ अशी १० दिवसांची अर्जित रजा मागील 
( २) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा 

दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
साधने जमा करणे. 

दिनांक १० डिसेंबर २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 

सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे 
इत्यादी . 

श्री. सी . आर. लोहार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठस्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 

येत आहे . 
( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 

करणेत येत आहे की , श्री . सी . आर . लोहार , हे अधिकारी जर , 
अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर 

वरिष्ठ स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले 
सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 

असते . 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

श्री. सी . आर. लोहार , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : 

आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
“ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर. के . 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास खोमणे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, पनवेल यांजकडे 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. ” 

राहील . 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार 

श्री . म. मोडक , 
नाहीत : 

रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१५ . 

रायगड - अलिबाग . 
( २ ) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 
लोक . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


